महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः नासेमं-१२२४/प्र.क्र.७९/प्रशा-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ जुले, २०२४ 


संदर्भ:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेडा क्रमांक कअनि-११२१/प्र.क्र.५९/१४-ब, 
दिनांक ०५.१०.२०२१ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४), 
दिनांक २८.१२.२०२३ 
आदेश 


श्रीमती दिपाली चंद्रकांत दिवटे, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची संदर्भ क्र.१ 
येथील आदेशान्वये पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पुराभिलेख संचालनालय, 
कोल्हापूर या कार्यालयातील सहायक संचालक, गट-ब या पदावर दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. तद्नंतर, संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक २८.१२.२०२३ च्या 
आदेशान्वये अवर सचिव पदावर पदोन्नती देऊन त्यांना उक्त प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर ६ महिन्यांसाठी प्रपत्र 
बढती देण्यात आली. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी दिनांक २७.०६.२०२४ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये श्रीमती दिवटे, अवर सचिव यांच्या पुराभिलेख संचालनालय, कोल्हापूर या 
कार्यालयातील सहायक संचालक, गट-ब या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस एका वर्षाची म्हणजेच ३०.०६.२०२५ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्रीमती दिवटे यांनी मंत्रालयातील विभागात 
रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७०११७०९४८३५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRASHANT SHRIDHAR SHELAR 


DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8808a7686c8d5 106a1 fe5S3bcee5455c94da9b2df26765e2 
297b06d021a026aa, p de=400032, st=Maharashtr 


S H RI D H A R S H E LA R rialNumber=CA04078FBO6F008 1 DFBDO3E54745£990386674B41F 
OFCFE82C712FD283E6D114, cn=PRASHANT SHRIDHAR SHELAR 
Date: 2024.07.01 17:22:06 +05'30' 


(प्र. श्री. होलार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेडा क्रमांकः नासेमं-१२२४/प्र.क्र.७९/प्रशा-१ 


8) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५ संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई 

६ श्रीमती दिपाली चंद्रकांत दिवटे, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई (प्रशासकीय विभागामार्फत) 

७ प्रज्ञा-१ संग्रहार्थ. 


